राज्यातील खाजगी विनाअनुदानित वरुन अनुदानित 


शाळा किंवा तुकडीवर बदली करण्याबाबत शासन 
अधिसूचना दि.०८.०६.२०२० व शासन निर्णय दिनांक 
०१.०४.२०२१ मधील तरतूदीस तूर्त स्थगिती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण- २०२२/प्र.क्र.१२०/टिएनटि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०१ डिसेंबर, २०२२. 


वाचा : १. महाराष्ट्र खाजगी झाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन 
अधिनियम,१९७७. 
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन अधिसूचना क्र.संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.३४१/ 
टीएनटी-१, दिनांक ०८.०६.२०२०. 
३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.३४१/ 
टि.एन.टि-१, दिनांक ०१.०४.२०२१. 
४. आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे पत्र क्र. आशिका/आस्था-अ/औरंगाबाद/१०३/भुसारे/ 
प्र.क्र.०१ /२०२२/६६४५, दि.१४.११.२०२२. 


प्रस्तावना - 


राज्यातील खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमधील कर्मचाऱ्यांना त्यांची कर्तव्ये 
परिणामकारकरित्या व कार्यक्षमरित्या पार पाडणे शक्‍य व्हावे, म्हणून त्यांना सेवेत शाश्वती व स्थैर्य 
मिळवून देण्याच्या दृष्टीने, कर्मचाऱ्यांच्या सेवेच्या शर्ती यांचे विनियमन महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील 
कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम, १९७७ अन्वये करण्यात आळे आहे. सदर 
अधिनियमांतर्गत महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ तयार 
करण्यात आली आहे. सदर नियमावळीतील नियम क्र. ४१ नंतर विना अनुदानित किंवा अंशत: 
अनुदानित शाळा अथवा तुकडीमधून अनुक्रमे अंशात: अनुदानित किंवा पूर्णत: अनुदानित शाळा 
अथवा तुकडीतील रिक्‍त पदांवर बदली करण्याबाबत उपनियम (४१-१) शासन अधिसूचना क्रमांक 
संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.3४१/टीएनटी-१, दिनांक ०८.०६.२०२० अन्वये दाखल करण्यात आले आहेत. 
यामध्ये अतिरिक्‍त शिक्षक नसल्याची खात्री, सेवाज्येष्ठतेचे पालन, विषयाची गरज लक्षात घेणे, 
बदलीपूर्वी शिक्षकाच्या नियुक्‍तीस मान्यता दिलेली असावी, बदली Rat पदावरच करणे, या 
तरतुदींचे पालन करणे आवश्‍यक असल्याचे नमूद आहे. तसेच या अनुषंगाने शालेय शिक्षण व क्रीडा 
विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.३४१/टि.एन.टि-१, दिनांक ०१.०४.२०२१ अन्वये 
सविस्तर सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. 
परंतु शासनाच्या असे निदर्शनास आळे आहे की, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या 
पदभरतीवर बंदी असताना मूळ नियमावलीत समाविष्ट करण्यात आलेला अधिनियम क्र. उक्त 
शासन अधिसूचना दिनांक ०८.०६.२०२० व झासन निर्णय दिनांक ०१.०४.२०२१ मधील तरतूदींचे 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण- २०२२/प्र.क्र.१२०/टिएनटि-१ 


पालन न करता विनाअनुदानित पदावरून अंशत: अनुदानित किंवा अनुदानित शाळा किंवा 
तुकडीवर शिक्षकांची बदली करून san शिक्षकांना शासनाच्या १०० टक्के अनुदानित पदावरून 
वेतन देण्याबाबत अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्याअनुषंगाने खालीलप्रमाणे सूचना 
निर्गमित करण्यात येत आहेत: 


शासन परिपत्रक - 

राज्यातील खाजगी शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीवर बंदी 
असतानाच्या कालावधीत सन अधिसूचना, दिनांक ०८.०६.२०२० अन्वये मूळ नियमावलीत 
समाविष्ट करण्यात आळेला उपनियम क्र. (४१-१ व त्याअनुषंगाने निर्गमित करण्यात आलेला 
शासन निर्णय, दिनांक ०१.०४.२०२१ मधील तरतूदींचे पालन न करता विनाअनुदानित किंवा अंशात: 
अनुदानित शाळा अथवा तुकडीमधून अनुक्रमे अंशत: अनुदानित किंवा पूर्णत: अनुदानित शाळा 
अथवा तुकडीतील रिक्‍त पदावर बदली होत असल्याची बाब निदर्शनास आल्याने पुढीलप्रमाणे 
सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत:- 


०१. शासन अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.३४१/टीएनटी-१, दिनांक ०८.०६.२०२० 
मधील नियम क्र. ५ मधील उपनियम (४१-१) व शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २०१९/ प्र.क्र.३४१/ 
टि.एन.टि-१, दिनांक ०१.०४.२०२१ यांस पुढील आदेशा होई तोपर्यंत स्थगिती देण्यात येत आहे. 

०२. सबब अशी स्थगिती दिल्या नंतरही जे शिक्षणाधिकारी प्राथमिक/माध्यमिक आणि विभागीय 
शिक्षण उपसंचालक वैयक्तिक मान्यता देण्याची कार्यवाही करतील त्यांच्या विरूध्द महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (वर्तणूक) (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ मधील तरतुदीनुसार शिस्तभंग विषयक कारवाई 
करण्यात येईल. 


०३. स्थगिती कालावधीत काही न्यायालयीन प्रकरण उद्भवल्यास त्यामध्ये प्रकरण निकाली 
काढण्याची तातडी आवश्‍यक असल्याची खात्री झाल्यास त्याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव शासनास 
आयुक्त, शिक्षण यांचेमार्फत आदेझार्थ व निर्णयार्थ सादर करण्यात यावा. 


०४. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील शिक्षकांच्या बदलीबाबत संदर्भाधीन अधिसूचना, दिनांक 
०८.०६.२०२० व शासन निर्णय, दिनांक ०१.०४.२०२१ मधील तरतूदींचे पालन झाले आहे किंवा 
नाही, तसेच पदभरती बंदीच्या काळात बदली झाली आहे किंवा कसे, याबाबत Bean करुन 
सविस्तर अहवाल शिफारशीीसह आयुक्‍त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य यांनी शासन परिपत्रकाच्या 
दिनांकापासून ३ महिन्याच्या आत शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण- २०२२/प्र.क्र.१२०/टिएनटि-१ 


०५. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२१२०११४५८२९७१२१ असा 
आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


TUSHAR VASANT ‘cscs 
MAHAJAN 


(तुषार महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
१ 


मा. राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मलबार हिल, मुंबई. 
मा मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई. 
९) मा. मंत्री शाळेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
qo) मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य (सर्व) 
११) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
92) मा.अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) मा.अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४) मा. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१७) शिक्षण संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


AD 


०८ 
२> <:-- <-- >> Se LS DS 


3 


घु 


£98) 


9 
८ 


~ 


१८) आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे, 

१९) संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे 
२०) विभागीय शिक्षण उपसंचालक (सर्वी 

२१) सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक), जिल्हा परिषद. 

२२) शिक्षाधिकारी/प्रशासन अधिकारी, सर्व महानगरपालिका 

२३) निवडनस्ती- टिएनटि-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


